जिल्हा रुग्णालय, गडचिरोली येथील 
६० अस्थायी पदे पुढे चालू ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पद॒आ - 2098 /प्र.क्र. १ ४४/आरोग्य-३ 
१० वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकुल इमारत, 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई-४०० ००१. 
दिनांक : १९ ऑक्टोंबर,२०१९ 


वाचा - 
१) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक - पदआ २०१९/प्र.क्र.१४४/आरोग्य -३, 
दिनांक- २२.०४.२०१९. 
२) आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक- संआसे/कक्ष-३/टे-१२/२०० खाटांचे 
सारु गडचिरोली/अपदे/सन १९-२०/५६३५-३६/१९, दिनांक-०९.०४.२०१९. 


शासन निर्णय- 

उपरोक्त अ.क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये उपसंचालक, आरोग्य सेवा, नागपूर मंडळ, नागपूर 
यांच्या अधिपत्याखालील जिल्हा रुग्णालय, गडचिरोली येथील ६० अस्थायी पदांना दि.०१.०३.२०१९ 
ते दि. ३०.०९.२०१९ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. 


2. आता या झासन निर्णयान्वये सोबत जोडलेल्या विवरणपत्रानुसार जिल्हा रुग्णालय, 
गडचिरोली येथीळ सदर ६० अस्थायी पदांना दि.०१.१०.२०१९ ते दि. २९.०२.२०२० पर्यंत मुदतवाढ 
देण्यात येत आहे. 


३. सदर पदांवरील खर्च खालील लेखाशिर्षातून खर्ची घालण्यात यावा आणि हा खर्च सन २०१९- 
२०२० या वर्षाकरीता मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


मागणी क्रमांक-आर-१ 
२२१० - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 
०१ - नागरी आरोग्य सेवा - विषम चिकित्सा 
११० - रुग्णालये व दवाखाने 
११०-२ - मुसफल क्षेत्रातील व दवाखाने 
(09)(09) - मुसफल क्षेत्रातील अध्यापनेतर शासकीय रुग्णालये (२२१० ०१४६) 


शासन निर्णय क्रमांक पदआ २०१९/प्र.क्र. १४४/आरोग्य-२ 


४. हाझासन निर्णय वित्त विभागाच्या क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आपुक,दि. ११.०९.२०१९ च्या 
शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९१०१८१२११४०८४१७ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Roshani 


R 0 5 h a n | Dinesh Kadam Patil 


DN: CN = Roshani Dinesh 
D A h Kadam Patil, C = IN, S = 
| n e 5 1 Maharashtra, O = 
Government Of Maharashtra, 


Kadam Patil ov=Pusic Heath 


Department 
Date: 2019.10.19 12:10:43 
+05'30" 


(रो.दि.कदम-पाटील) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परिक्षा) ( लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई /नागपूर 
२. आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई 
३. संचालक,आरोग्य सेवा, मुंबई. 
४. सहसंचालक, आरोग्य सेवा, (रुग्णालये-राज्यस्तर) मुंबई. 
५. सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन) मुंबई. 
६. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, नागपूर मंडळ, नागपूर. 
७. जिल्हा area चिकित्सक, जिल्हा रुग्णालय, गडचिरोली. 
८. जिल्हा कोषागार अधिकारी, गडचिरोली. 
९. वित्त विभाग (व्यय-१३), मंत्रालय, मुंबई 
१०.कार्यासन अधिकारी, सेवा-२/सेवा-३/ सेवा-५/अर्थसंकल्प, सा.आ.वि. मंत्राळय,मुंबई. 
११.निवडनस्ती (आरोग्य-३) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


| 90९5 


eR 


QB 30d “BYE —le/ae & “BHP %0 21६०४ ५ 11९) 18112 | ०० | 
9० ०८ B/E 1/?६३७४४/१७०८ ५६७७७७ ७ ie In By 
9९ ०८/8४/०88३ ७४/३७०८-॥७७ ७७७ ४७ 28 
99 ०८ BYE -॥४/?88"$४/३७०८-६७६ ७ ७15 ४८ oa 
०.६७ ४/९-1//०६३ ५६/७०१८/०९६ ४७७ इ २७९) ७७॥६ | 8 
OEE /81/0९8 ७४/७०१८/॥९/ ६ ७७ ७ ६ फार | 93 | 
०६० /६-1४/०९७ ७॥/७०१८/॥५६॥ By IRE blob) Bane Ea 
०६३ Be nle/okd ७४/७०१८/॥९६॥ by RIN Se ६ ४९७ [६3 | 
च 
७४७३१०८ २॥/४-॥४/2९3 BK) yo 2-१ ५७७ ॥६ ७ 1615 a 
१४३ ०९ Bye nlle/78 2 65/3 308 noe By LE ४ 1०3 | 
१०९३ aye-te /०६३७४/७०३ ८५०६७ Bela tye | >| 
०६३ Bete /०६१७४/७०१८०७७ BUD yun | 2 | 
१९3 8-७ /०६७१४॥४/७०३०-००७७ ४७७ Ee | 
१६३ ayers /०६१५४/७०१८-५५७& plein kyu | ३ | 
3220792 क ९०/०९/०००१ ०७ ५४/७५७७४ ७७५ | > | 
१0 63/६1/0683 95/9०82-59)७ By Ue ६४७ ७ a 
9०8 ०८'२]/४-॥४/263 “SHS So 2०2४७18 ep ue uy ६ 
२0 ६ 8 ४/8-1४/०83५४/%०१८-७०७७ ६ ७ BIL षा 


बा 
( 
ele 


He 


E 
‘lb 
Ele 


जा 
३०६७ ३४/९६/०९६३ ४४/५०३८/७%६/ शेळ क job} 2७1 


“He ph Eg 
eee Sea eae eee ee 


१९५८ ॥> Webby iis 
३०९३ BYE -Ue/oks ५४/१०१८/७७६/ Ef les biol} bial ०६ | 


